सार्वजनिक बांधकाम विभागातील सचिव 
(रस्ते) व सचिव (बांधकामे ) यांच्यामधील 
कामाचे वाटप. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांकः एपीपी-१११९/प्र.क्र.१४१/प्रशा-२ 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : १३ मे, २०१९ 


संदर्भ :- सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक :-एपीपी-१११५/प्र.क्र.२०७/ प्रशा-२, 
दिनांक २१.११.२०१५. 


परिपत्रक 
संदर्भाधीन परिपत्रकान्वये विभागातील सचिव (रस्ते) व सचिव (बांधकामे ) यांच्यामधील कामाचे 


वाटप करण्यात आले असून परिशिष्ट-अ सचिव (रस्ते) यांना २७ विषय दर्शविण्यात आले असून 
परिशिष्ट-ब मध्ये सचिव (बांधकामे ) यांना २४ विषय दर्शविण्यात आले आहेत. 

२. पुणे- मुंबई हायपरलूप प्रकल्प हा विषय सचिव (बांधकामे) यांच्याकडे सोपविण्यात येत 
असल्याने सा.बां.वि. शासन परिपत्रक दिनांक 29.99.2094 Helles परिशिष्ट-ब मध्ये पुढील प्रमाणे 
नोंद करण्यात येत आहे. 

अ.क्र.२५ YI मुंबई हायपरलूप प्रकल्प 

सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०१९०५१३१७२०१६५९१८ असा आहे. हे परिपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Sampat Dasharath * 
Suryavanshi 


(सं.द.सुर्यवंशी ) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव. 

२. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव. 
३. मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
४. शासनाचे सर्व अप्पर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव / सचिव. 
५. प्रधान सचिव (व्यय), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः एपीपी-१११९/प्र.क्र.१४१/प्रशा-२, दिनांक : 93 मे, 2098 


६. प्रधान सचिव, विधी व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

७. प्रधान सचिव (१), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
८ 

९ 


. श्री.चं.प्र.जोशी, सचिव (रस्ते), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
. श्री.अ.अ.सगणे, सचिव (बांधकामे), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१०.मा.मंत्री, सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम वगळून), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई. 

११.मा.मंत्री, सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई. 

१२.मा.राज्यमंत्री, सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम वगळून), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई. 

१३.मा.राज्यमंत्री, सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई. 

१४.महासंचाळक व अतिरिक्‍त सचिव, भारत सरकार, नौकानयन व परिवहन, मंत्रालय, नवी 
दिल्ली. 

१५.अतिरिक्‍त महासंचाळक(पूल), भारत सरकार, नौकानयन व परिवहन, मंत्रालय, नवी दिल्ली. 

१६.अतिरिक्‍्त महासंचाळक(रस्ते), भारत सरकार, नौकानयन व परिवहन, मंत्रालय, नवी दिल्ली. 

१७.मुख्य अभियंता (पूल), भारत सरकार, नौकानयन व परिवहन, मंत्रालय, नवी दिल्ली. 

१८. मुख्य अभियंता (रस्ते), भारत सरकार, नौकानयन व परिवहन, मंत्रालय, नवी दिल्ली. 

१९.सचिव, भारतीय रस्ते महासभा, नवी दिल्ली. 

२०.मुख्य अभियंता, पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, पुणे. 

२१.उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ मर्यादित, मुंबई. 

२२.सह व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ मर्यादित, मुंबई. 

२३.मंत्रालयातील सर्व विभाग. 

२४.सार्वजनिक बांधकाम विभागातील सर्व मुख्य अभियंते (विदयुतसह) 

२५.मुख्य वास्तुशास्त्रज्ञ, महाराष्ट्र शासन, मुंबई. 

२६.प्रशासकीय अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ मर्यादित, मुंबई. 

२७.संचालक, उद्याणे व उपवने, मुंबई. 

२८. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिपत्याखालील सर्व प्रादेशिक विभाग प्रमुख / विभाग 
प्रमुख/कार्यालय प्रमुख. 

२९.सार्वजनिक बांधकाम विभागातील सर्व अधिकारी. 

३०.प्रधान सचिव (सा.बां.वि.) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 

३१.निवड नस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


